क्षमताबांधणी व पूर्वतयारीसाठी प्राप्त होणाऱ्या 
निधीतून शोध व बचाव कार्याकरीता राष्ट्रीय 
आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) या प्रतिसाद 
यंत्रणेस साहित्य पुरवठा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्र. आप्रसा-२०२४/प्र.क्र.२९/मंनिक-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक :-१२ जून, २०२४ 


संदर्भ :१) HAH-L-VII-V/QM/4BN NDRF/2022-23, कमांडर, ०५" BN राष्ट्रीय आपत्ती 
प्रतिसाद दल, यांचे दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२३ रोजीचे पत्र. 
२) क्रमांक ४३७/॥॥---२/२०२४(० Vigil)/WS-Il, भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली 
यांचे दिनांक २९ एप्रिळ, २०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना 


राज्यात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक व मानवनिर्मित विविध आपत्तींना प्रतिसाद देण्याकरीता 
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF), महाराष्ट्र 
अग्निशमन सेवा इत्यादी प्रतिसाद यंत्रणा कार्यरत आहेत. १५ व्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक 
सूचनेनूसार क्षमताबांधणी व पूर्वतयारीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या निधीद्वारे 
प्रतिसाद यंत्रणांना शोधे व बचाव ( Search and Rescue ) कार्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा/ 
उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात येतात. 


2 राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), यांचेकडून संदर्भाधीन क्रमांक १) अन्वये ६ 
Teletector व ८ Go-No-Go Instrument ही उपकरणे उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनास 
विनंती करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने आदर्श आचारसंहितेमधीळ तरतुदी विचारात घेवून 
भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांची संदर्भाधीन क्रमांक २) अन्वये सहमती प्राप्त करण्यात 
आली असून सदर उपकरणे खरेदी करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय 

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) यांनी विभागाकडे शोध व बचाव कार्यासाठी ६ 
Teletector व ८ Go-No-Go Instrument या उपकरणांची खालील TRA नमूद केल्यानुसार 
खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः आप्रसा-२०२४/प्र.क्र.२९/मंनिक-१ 


अ.क्र साहित्य/ उपकरण एकूण नग/ | प्रति नग किंमत | अंदाजित रक्कम रूपये 
संख्या 

४,११,३००/- 

१. : टेलिटेक्टर (Teletector) & रु. &C,400/- 
गो-नो-गो इन्स्ट्रमेट वा ae 98,80, 88d/- 

ग्र (Go-No-Go Instrument) स्या 
किंमत २३,५१,७४८/- 

एकूण किंमत (रूपये तेवीस लाख एकावन्न हजार Ocal अठ्ठेचाळीस फक्त) 


२. Wax साहित्याची खरेदी करण्यास आवश्‍यक असलेली एकूण रक्कम रू.२३,५१,७४८/- 
(अक्षरी रू. तेवीस लक्ष एक्कावन हजार Ural अठ्ठेचाळीस फक्‍त ) खर्च करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


३. याबाबीवर होणार खर्च मागणी क्र. सी-६, प्रधानशीर्ष, (२२४५) (९१) - राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च (९१ ) (०१) पुर्व तयारी व क्षमता बांधणी (वित्त आयोग) 
(अनिवार्य ) (२२४५- ४१८८) ३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर), या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४- 
२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०६१२१६५६३२२०१९ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HITENDRA 
YADAORAO DUFARE 


(हितेंद्र दुफारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागूपर. 

) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागूपर. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) प्रधान सचिव ( आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, 
) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
सह सचिव व वित्तीय सल्लागार, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग (आव्यप्र-६), महसूल व वन 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवड नस्ती (आव्यप्र-१ 


पु 


-८४) 


9 


पृष्ठ २ पैकी २ 


